इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत 
क्षेत्रीय कार्यालयातील प्रादेशिक उपसंचालक 
हे पद प्रतिनियुक्तीने भरणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:- आस्थाप्र-२०२४/प्र.क्र.८६/आस्थापना-२ 
पहिला मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक:- १०.०९.२०२३. 


संदर्भ:- १.शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही - २०१६ / प्र. क्र. १३७/ 
कार्या.१२, दि. १७ डिसेंबर, २०१६ 
२.शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही - २०१६ / प्र. क्र. ५१० / 
कार्या.१२, दि. १६ फेब्रुवारी, २०१८ 
३. शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक- आस्थाप्र-२०१७/ प्र.क्र.०८/आस्था-२, 
दि.१४.०१.२०२१ व दि.२२.०३.२०२२. 


शासन आदेशा 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या प्रादेशिक आस्थापनेवर एस-२३ या वेतनश्रेणीतील 
उपसंचालक प्रादेशिक उपसंचालक दर्जाची १० पदे निर्माण करण्यास झासन निर्णय, संदर्भ क्र. ०३ अन्वये 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
२. या नविन विभागाची निर्मिती झाल्यानंतर मंजुर सुधारित आकृतीबंधातील पदांचे सेवाप्रवेश नियम 
तयार करण्याची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. सेवाप्रवेश नियम मंजूर होऊन पदभरती होईपर्यंत मंजूर पदे 
विविध विभागातील इच्छुक समकक्ष वेतनश्रेणीच्या अधिकारी/ etary प्रतिनियुक्तीने भरण्याची 
कार्यवाही करण्यात येत आहे. 
३. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या आस्थापनेवरील श्री. विजय मुरलीधर वाकुलकर, 
उपायुक्त, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, जळगांव यांनी या विभागाच्या प्रादेशिक उपसंचाळक 
नागपूर या Rat पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती मिळण्याबाबत विनंती प्राप्त झाली होती. त्यानुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याकडे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्यास मान्यता प्राप्त झाली आहे. 
४. वरीलप्रमाणे प्राप्त मान्यतेनुसार इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयातील 
प्रादेशिक उपंसचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग, नागपूर या पदावर श्री. विजय 
मुरलीधर वाकुलकर, उपायुक्‍त, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, जळगांव यांची प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
५. श्री. विजय मुरलीधर वाकुलकर यांची उक्त पदावरील प्रतिनियुक्ती ते ज्या दिवशी सदर पदावर 
रूजू होतील त्या दिवसापासून, प्रथमतः तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा सदर पदावर नियमित अधिकारी 
उपलब्ध होईपर्यंत किवा विभागाच्या पुढील आदेशापर्यंत, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत असेल. 
६. जर श्री. विजय मुरलीधर वाकुलकर यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने मूळ प्राधिकाऱ्यास 
आवश्यक वाटली तर, प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना त्यांच्या मूळ 
कार्यालयाकडे परत पाठविण्याचा अधिकार शासनास राहील 


शासन आदेश क्रमांकः आस्थाप्र-२०२४/प्र.क्र.८६/आस्थापना-२ 


७. श्री. विजय मुरलीधर वाकुलकर यांनी सदर प्रतिनियुक्‍तीच्या आदेशानुसार प्रतिनियुक्तीने 
पदस्थापना दर्शविलेल्या पदावर रूजू होण्यासाठी रितसर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून 
कार्यमुक्त होऊन या विभागाच्या आस्थापनेवर त्वरीत रुजू व्हावे. त्यासाठी त्यांना पदग्रहण अवधी, प्रवास 
खर्च इ. अनुज्ञेय असणार नाही. 
८. प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना दिलेले श्री. विजय मुरलीधर वाकुलकर, हे ज्या दिवशी रुजू होतील त्या 
दिवसापासून त्यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी सुरु होईल. 
९. श्री. विजय मुरलीधर वाकुलकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि 
निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम १९८१ च्या नियम ४० व 
परिशिष्ट-२ मधील तसेच शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, संदर्भ क्र. १ व २ मधील प्रतिनियुक्‍तीच्या 
सर्व अटी व शती लागू राहतील. 
१०. श्री. विजय मुरलीधर वाकुलकर यांनी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या आस्थापनेवरील 
"प्रादेशिक उपसंचालक या पदाचा कार्यभार स्विकारल्यानंतर त्यांच्याकडे असलेला सामाजिक न्याय विशेष 
सहाय्य विभागाच्या क्षेत्रिय आस्थापनेवरील कार्यभार आपोआप संपुष्टात येईल. 
११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०१९१०१७५७४१६९३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


tally signed by DINESH ROHIDAS CHAVAN 
RNMENT OF MAHAY 


DINESH ROHIDAS का me 
CHAVAN 


8624 1846cf28cf15 1b9ce48bbBBebf4f2e8a7 
harasht 


22A210871F F6FB9B36 
n=DINESH ROHIDAS CHAVAN 


9722 .१६६700 
Date: 2024.09.101 


(दिनेश चव्हाण) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-२/२. (लेखापरिक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपुर. 
३. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन ५ वा मजला, मुंबई. 
४. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/रोखशाख), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा. मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
८. अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
९. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१० . संबंधित प्रादेशिक उपायुक्त (कार्यरत असलेल्या संबंधित कार्यालयामार्फत). 
११. सह/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव/ नागपूर. 
१४. श्री. विजय मुरलीधर वाकुलकर, उपायुक्त, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, जळगांव. 
१५. निवडनस्ती / आस्थापना-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


